प्रति, 
सर्व जिल्हादंडाधिकारी, 
सर्व पोलीस आयुक्‍त, 


क्र.आरईएच ०१२००२/१५३/विशा-५ गृह विभाग (वि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- १६ जुलै, २००४ 


विषय:-हॉटेल आस्थापनांमध्ये सादर केले जाणारे नृत्यप्रकार अश्लील 
असल्याबाबत व अशा आस्थापनांमधून वेश्या व्यवसाय चालत 
असल्याबाबत व तसेच गुन्हेगारांना आश्रय दिला जात 
असल्याबाबत तक्रारीच्या अनुषंगाने अशा प्रकारांना आळा 
घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुवविण्यासाठी गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करणेबाबत 


उक्त विषयास अनुसरुन कळविण्यात येते की, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ 
च्य. कलम ३३ (डब्ल्यु; अन्वये तयार करण्यात आलेल्या सार्वजनिक करमणुकीचे ठिकाण या 
नियमांतर्गत हॉटेल आस्थापनांना परवाना दिला जातो व सार्वजनिक मनोरंजनाचे ठिकाण या 
निरमांतर्गत हॉटेल आस्थापनांमध्ये नृत्य सादर करण्यास परवाना दिला जातो. अशा नृत्य 
सादर केल्या जाणाऱ्या हॉटेल आस्थापनांमधून (डान्सबार) पिकअप पॉईट व्दारे वेश्याव्यवसाय 
केला जात असल्याचे व सादर करण्यात येणारे नृत्य बीभत्स व अश्लील स्वरुपाचे असल्याचे 
daa अशा हॉटेल्समधून गुन्हेगारांना आश्रय दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 
हॉटेल आस्थापनांमध्ये अशा प्रकारे चालणाऱ्या गैरप्रकारांचा समाजावर दुष्परिणाम होत आहे. 
त्यामुळे नृत्यप्रकार सादर करण्यात येणाऱ्या हॉटेल आस्थापनांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने 
नियमांमध्ये सुधारणा करणे, हॉटेल आस्थापनांमधील इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्याकरिता 
उपाययोजना करणे, हॉटेल आस्थापनांमधून चालणाऱ्या वेश्या व्यवसायास प्रतिबंध करणे, हॉटेल 
आस्थापनांमध्ये गुन्हेगांराना आश्रय दिला जाणार नाही याकरिता उपाययोजना करणे, हॉटेल्स 
आस्थापनांमधून सादर केले जाणारे नृत्य कशा प्रकारचे असावे यासंबंधी संहिता ठरविणे, 
हॉटेल्स आस्थापनांमधून चालणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने भरारी पथकाची 
निर्मिती करणे, कायदा व नियम यांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या होंटेल आस्थापना धारकांवर 
कडक कारवाई करणे याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी शासनाने समिती गठित केली 
होती. सदर समितीने काही मुद्यांवर शासनास खालीलप्रमाणे शिफारशी सादर केल्या आहेत. 

१) डान्सबार मध्ये नृत्य करणाऱ्या नृत्यांगनांनी कोणत्याही प्रकारे अंगप्रदर्शन करणारे 
we घालू नये तसेच नर्तिकांच्या तंग व उत्तान कपडे घालण्यावर बंधन आणावे. 


ONAL Lis 


2) डान्सस्टेजला लागूनच 3 फूट उंचीचा कठडा लावण्यात यावा. कठड्यापाखून 
ग्राहकांच्या जागेत ५ फूट इतके अंतर सोडावे. यापूर्वी डान्सबार करीता परवाना घेतलेल्या 
जागांना उक्त नमूद केल्याप्रमाणे तरतूद करणे बंधनकारक करावे. तसेच डान्सबार करिता 
नव्याने अर्ज करणाऱ्या आस्थापनांना स्टेजला लागून ३ फूट उंचीचा कठडा व कठडा ते 
ग्राहकांना बसण्याची जागा यामध्ये ५ फूट अंतर सोडणे बंधनकारक करावे. 

३) डान्स फ्लोअरचे कमीत कमी क्षेत्रफळ १०५१२ म्हणजे १२० चौरस फूट असावे 
प्रत्येक डान्सरसाठी कमीत कमी क्षेत्रफळ १५ चौरस फुट असावे म्हणजेच एका वेळेस १२० 
चौरस फूट आकाराच्या स्टेजवर ८ डान्सर्सपेक्षा जास्त डान्सरना नृत्य करता येणार नाही. 

४) नृत्य बालांना बक्षिस द्यावयाचे असल्यास नृत्य बालांच्या जवळ जाऊन अथवा 
त्यांचा जवळ बोलावून त्यांचेवर पैसे उधळण्यास बंदी आणावी. त्याऐवजी संदर पैसे संबंधित 
नृतिकेच्या नावाने मॅनेजरने घेणे अथवा मॅनेजरकडे देणे बंधनकारक करावे. 

५) या व्यतिरिक्त डान्सबार मध्ये दर दिवशी डान्स करणाऱ्या नर्तिकांची नोंद 
ठेवण्यासाठी रजिस्टर ठेवणे, तसेच नर्तिकांचे नाव, पत्ता, फोटो, नागरिकत्व इतर आवश्यक 
माहिती आस्थापना धारकाने ठेवावी. नर्तिकांनी दिलेल्या माहितीची शहानिशा करण्याची 
जबाबदारी आस्थापना धारकांवर निश्‍चीत करावी. त्याप्रमाणे परवाना देतांना त्यामध्ये उक्त 
अटीचा समावेश करावा. | 

तरी समितीने केलेल्या उक्त शिफारशीच्या अनुषंगाने आपल्याकडील सध्याच्या 
संबंधित नियमांत तात्काळ सुधारणा कराव्यात. उक्त शिफारशी या सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
डान्सबार आस्थापनांना तसेच नव्याने मनोरंजनाचे कार्यक्रम सादर करण्यास परवाना 
देण्याकरिता अर्ज केलेल्या डान्सबार आस्थापनांनाही लागू होतील. तरी उक्त नमूद केल्याप्रमाणे 
संबंधित नियमांत प्रथमत: सुधारणा करुन शिफारशीप्रमाण अंमलबजावणी सुरु करावी त्याकरिता 
संबंधित नियमांमध्ये विनाविलंब सुधारणा करावी. 

0 i 
_ ae 


(वि.तु.प्रभु 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग (वि), महाराष्ट्र शासन. 


७0७५ 175 


